मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणी टंचाईवर मात 
करण्यासाठी लातूर व उस्मानाबाद जिल्हयात मराठवाडा 
ग्रीडची कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो-२०१९/प्र.क्र. १६४ /पापु-१८ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १७ सप्टेंबर,२०१९ 


वाचा- 
१) झासन निर्णय क्रमांक: मवॉरग्री -२०१८/प्र.क्र.३९/पापु-१८, दिनांक २७ मार्च, २०१८. 
२) शासन निर्णय क्रमांक :मवॉग्री-२०१९/प्र.क्र.२८८/पापु-१८, दिनांक ८ मार्च, २०१९. 
३) शासन निर्णय क्रमांक :मवॉरग्री-२०१९/प्र.क्र.८९/पापु-१८, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९ 
४) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे जा.क्र.मजीप्रा/सस/तांशा-१/९१७, 
दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना 

मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणी टंचाईवर कायस्वरूपी मात करण्यासाठी वॉटर ग्रीड 
योजनेचा पुर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करणेकरीता सर्वेक्षण व इतर प्रशासकीय कामासाठी ईस्रायल 
सरकारच्या कंपनी (Mekorot) सोबत दिनांक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी सामंजस्य करार करण्यात 
आला आहे. त्यानंतर दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी सर्वकष करार करण्यात आला आहे. या सर्वकष 
करारानुसार कपंनीमार्फत मराठवाड्यातील ग्रीडसाठी सहा अहवाल व प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्राथमिक 
संकल्पन अहवाल सादर करावयाचे आहे. 

या अनुषंगाने दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेल्या 
निर्णयानुसार मराठवाडा विभागासाठी प्रथमत: पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रीडची निर्मिती करणे व सदर 
कामाचे नियोजन, अंमलबजावणी, परिचालन व देखभाल दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत 
करण्यास संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.२ अन्वये परवानगी देण्यात आली. 

त्या अनुषंगाने सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी संदर्भाधीन पत्र क्र.४ अन्वये 
लातूर व उस्मानाबाद जिल्हयासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांनी तयार केलेला 
प्राथमिक संकल्पन अहवाल मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. त्यानुसार लातूर व उस्मानाबाद 
जिल्ह्यांसाठी अनुक्रमे रु. १७१२.९१ कोटी व रु.१४०९.५७ कोटी AM एकूण रु. ३१२२.१८ कोटी या 
YEH प्रशासकीय मान्यता तसेच RFQ जाहीर करण्यास दिनांक og सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या 
मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या अनुषंगाने सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.. 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो-२०१९/प्र.क्र. १६४ /पापु-१८ 


शासन निर्णय : 
प्रस्तावात नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता मराठवाडा ग्रीड अंतर्गत लातूर व 


उस्मानाबाद जिल्ह्यांकरिता तयार करण्यात आलेल्या प्राथमिक संकल्पन अहवालाच्या अनुक्रमे 
रु.१७१२.९१ कोटी व रु.१४०९.५७ कोटी अशा एकूण रु. ३१२२.१८ कोटी (तीन हजार VHat बावीस 


कोटी अठरा लक्ष फक्त) या अंदाजित रकक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधिन राहून 


देण्यात येत आहे. 


१) 


२ 
3 


—_ ~~ 


tof 


— 


~~ 


4 


द] 


७) 


2, 
स्वच्छता, 


सदर काम करण्यासाठी हायब्रीड अँन्युइटी मॉडेलवर (HAM) आधारित निविदा काढण्यासाठी 
प्रथम पात्रता अर्ज “REQ” मागविण्यात यावे. 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत ही प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने व स्पर्धात्मक होईल हे पहावे 
“RFQ” अंतर्गत समाविष्ट करावयाच्या सर्व बाबींचा समावेश करुन (वित्तीय भार व वर्ष निहाय 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीचे वेळापत्रकासह) मसुद्यास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. 

RFP व अंतिम DPR यांची, मान्यता मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकारी 
समितीची (HPC) HUNT घेण्यात यावी. 

Hybrid Annuity Model (HAM) यांचे पूर्ण आर्थिक विश्लेषण करुन, त्याचप्रमाणे इतर 
पर्यायांबाबत विश्लेषण करुन वित्त विभागाच्या सहमतीनेच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात 
यावेत. 
निधीचा एकूण भार, बाह्य सहाय्थित कर्ज व निधीचे इतर स्त्रोत, देखभाल दुरुस्ती व विद्युत खर्च 
मिळून होणाऱ्या एकूण आर्थिक भारासंबंधी स्वतंत्र प्रस्ताव वित्त विभागाच्या सहमतीने 
मा.मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात यावेत. 

Tertiary Network याबाबत लागणाऱ्या आर्थिक भारासंबंधी स्वतंत्र टिप्पणी सादर करण्यात 
यावी. 


या योजनेवर होणारा खर्च सन २०१९-२० मध्ये मागणी क्र.वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व 
०१ पाणी पुरवठा, १९६ जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनातंर्गत 


अनुदाने, (०२),(०१) मराठवाडा एकात्मिक ग्रीड पध्दतीने पाणी पुरवठा योजनेसाठी सहायक अनुदान 
(२२१५ ए०२३)-३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षा खाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा व त्याखालील अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२३२/ व्यय-३, दिनांक १७ सप्टेंबर, 


२०१९ च्या सहमतीने व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो-२०१९/प्र.क्र. १६४ /पापु-१८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०९११२०२५१८७४२८ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravindra (000१001 ४५॥५५५५५०0000000 


2.5.4.20=96ee746 1 7e9bbOcdcfad343ca5dc2e158423ad4dd919bcae9a0b9fc9b41 


3b60b, 


erialNumber=fd232eb47 eb633cb760c7bd2acf421b01b1da040dc965254760018 
harate cn 
Date: 2019.09.17 16:44:47 +05'30' 


(डॉ. रविंद्र भराटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

४) मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व सन्माननीय विधिमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
८) मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व अप्पर सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग 
१०) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
११) सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, मुंबई. 
१२) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
१३) संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, पुणे. 
१४) संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था बेलापूर, नवी मुंबई.. 
१५) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
१६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद/जालना/बीड/ 
हिंगोली/परभणी/लातुर/नांदेड/उस्मानाबाद. 

१७) मुख्य अभियंता (सर्व) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१८) अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता (Ad), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१९) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
२०) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व नियंत्रण अधिकारी व सर्व कार्यासने. 
२१) शासकीय आय.आय.टी.संस्था, पवई,मुंबई. 
२२) सर्व शासकीय अभियांत्रिकी (पदविका) महाविद्यालये 
२३) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२४) उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद. 
२५) निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


